संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना 
वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी सन २०२०-२१ वर्षातील 
माहे जानेवारी, २०२१ ते मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे 
वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक १४/०५/२०२०. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक ०६/०६/२०२०. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक १४/०७/२०२०. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक २०/०८/२०२०. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक १५/१०/२०२०. 
८. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक १५/१२/२०२०. 
९. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक ११/०२/२०२१. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी माहे एप्रिल ते जून, २०२० करिता रुपये ९६,२९,३६,०००/- (रुपये शहाण्णव कोटी 
एकोणतीस लक्ष छत्तीस हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील 
आस्थापना खर्च जिल्हा आस्थापनेच्या वेतन व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये ३६,४८,१०,०००/- 
(रुपये छत्तीस कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष दहा हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झाळेली आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ शासन परिपत्रकान्वये मंजूर तरतूदीच्या १० टक्के रक्‍कम संदर्भ क्रमांक 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -2020/F क्र.७५५/विसयो 


३ (वेतन, दूरध्वनी व कार्यालयीन खर्च), १५ टक्के रक्‍कम (वेतन) संदर्भ क्रमांक ४ व १० टक्के रक्‍कम 
संदर्भ क्रमांक ५ आणि १० टक्के रक्‍कम (वेतन, दूरध्वनी व कार्यालयीन खर्च) संदर्भ क्रमांक ६, १५ टक्के 
रक्‍कम (वेतन) आणि १० टक्के रक्‍कम (०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी आणि १३ कार्यालयीन खर्च) संदर्भ ७ 
व १५ टक्के रक्‍कम (वेतन) संदर्भ H.C व १५ टक्के रक्‍कम वेतन व २० टक्के रक्‍कम of दूरध्वनी, वीज व 
पाणी आणि १३ कार्यालयीन खर्च संदर्भ क्र.९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना 
वितरीत केली आहे. 


आता अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के रक्‍कम संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी (०१-वेतन) रुपये ९,२६,१०,१००/- ( रुपये नऊ कोटी सव्वीस लक्ष दहा हजार शंभर 
फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन खर्चासाठी रुपये 
३,६१,८०,५०० /- (रुपये तीन कोटी एकसष्ट लक्ष ऐंशी हजार पाचछो फक्त) वितरीत करण्यास 
मान्यता देत आहे. त्यानुषंगाने माहे जानेवारी, २०२१ ते फेब्रुवारी, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी 
या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत 
आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अव 
ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवड्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवर्यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी "मागणी 
क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या 
लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक 
एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी .त्यांनी त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या 
खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास 
त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ 
एप्रिल, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२३१६५७२८७४२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 
Government of 


° . 
| V h | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Welfare 
U Nn | | a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1675ab906bc1 ceaccfbc91a08ebb 1 af88bab8226074b0 
ac8613e6304e94f278, 


M serialNumber=902164c64c3fba37f940b9e5a180d28dd 1440382 
| fa e 63e7302a5e29f41 123a9b06, cn=Sunil Vitthal Ukirade 
Date: 2021.03.23 17:04:54 +05'30' 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो, दिनांक २३ मार्च, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण 
आस्थापना” 
सन २०२०-२१ वर्षातील माहे जानेवारी, २०२१ ते मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वाटप. 


(रुपये हजारात) 


संगणक सांकेताक ०१ वेतन 
०१) (०१) (२०५३ १११३ १५४६६.४ 
०२) (२०५३ ११२२ १६३३७.१ 


(०१) ( 

(०१ 
( 

( 


१६३३०.६ 
& औरंगाबाद (०१) (०६) (२०५३ ११६९ ११७१७.४ 
| एकूण | ९२६१०.१ 


विवरणपत्र- ब 


)( 
)( 
Pare 
) ( 
( 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (09), इतर आस्थापना, (09) (09) वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (2043 ११७८)” या लेखाज्रीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा. 
सन २०२०-२१ वर्षातील माहे जानेवारी, २०२१ ते मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वाटप. 


अ.क्र. | विभागीय आयुक्त 


a 
नाशिक 


a ee ६0३०१ 


६०३०.१ 


औरंगाबाद ६०३०.१ 


जडण 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


